अवर सचिव पदावरून उप सचिव पदावर 
तात्पुरती पदोन्नती. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः उसप-१३२२/प्र.क्र.१०९/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०९ ऑगस्ट २०२३. 


आदेठा 


अवर सचिव संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यांना (गट-अ-वेतनश्रेणी एस-२३-रू.६७७००-२०८७००) या 
आदेशाच्या दिनांकापासून उप सचिव (गट-अ-वेतनश्रेणी एस-२५-रू.७८८००-२०९२००) या संवर्गात तात्पुरती 
पदोन्नती देण्यात येत असून, त्यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ५ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या 
विभागामध्ये करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अवर सचिवांचे नाव प्रवर्ग सध्याचा विभाग उप सचिव पदावरील 
पदोन्नतीनंतरचा विभाग 

वि त २ ३ a | 4 

q | श्रीमती दिपा हिरालाल ठाकूर | अ.ज. नियोजन विभाग नियोजन विभाग 

(प्रतिनि-राज्य महिला 
आयोग, मुंबई) 
२ श्री. शालिग्राम The भ.ज.ब. | पाणी पुरवठा व स्वच्छता गृह विभाग 
विभाग 
3 श्री.सुनिल गंगाराम गांगरकर | खुला | सामान्य प्रशासन विभाग वित्त विभाग 


२. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल केली 
आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१६-ब यांच्या शासन निर्णय 
दि.७.५.२०२१ मधील तरतुदीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.५.२००४ च्या स्थितीनुसार 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात येत 
आहेत. 
३. सदर अधिकाऱ्यांना उप सचिव पदावरील तात्पुरती पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत 
आहे: 
अ सदरची पदोन्नती अत्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात प्रशासकीय निकड म्हणून लोकहितास्तव देण्यात 
आली आहे. 
आ) या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे 
कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 
इ) सदर तात्पुरती पदोन्नती प्रतिनियुक्तीवर बाहेर गेलेले अधिकारी रुजू होईपर्यंत किंवा पदोन्नतीच्या 
आदेझापासून ११ महिन्यासाठी यांपैकी जे आधी घडेल त्या कालावधीसाठी असेल. 
(ई) प्रतिनियुक्तीवर असलेले ज्येष्ठ अधिकारी यांचे प्रत्यावर्तन झाल्यानंतर तात्पुरती पदोन्नती दिलेल्या 
अधिकाऱ्यांची तात्पुरती पदोन्नती संपुष्टात येईल. 
(उ) प्रतिनियुक्तीवर असलेले ज्येष्ठ अधिकारी यांचे प्रत्यावर्तन झाल्यानंतर त्यांच्यासाठी उप सचिव 
संवर्गात रिक्‍त पद उपलब्ध नसल्यास या आदेशातील कनिष्ठतम अधिकाऱ्यांला पदावनत 
करण्याच्या अधीन राहून सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्या देण्यात येत आहेत. 


शासन आदेशा क्रमांकः उसप-१ ३२२/प्र.क्र.१०९/का.१४ 


8. 


(ऊ) सदर पदोन्नती मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७, 
कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या ज्येष्ठतेबाबत मा.उच्च न्यायालयाने पारीत केलेल्या दि.६.८.२०१८ 
रोजीच्या आदेशाबाबत मा.सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२५१८१/२०१८ व त्यातील आय.ए. क्र.२५९०/२०१९ मध्ये होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहून 
करण्यात येत आहे. 

(ए) सदर तात्पुरती पदोन्नती मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील प्रलंबित असलेल्या रिट पिटीडान (स्टॅम्प) 
क्र.१०८७६/२०२१ व Re पिटीडान (स्टॅम्प) क्र.१०८७८/२०२१ DAMS आय.ए.(स्टॅम्प) क्र. 
१०९१०/२०२१ व १०९११/२०२१ तसेच रिट PAR (स्टॅम्प) क्र.१०९०९/२०२१ मध्ये होणाऱ्या 
निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 

उप सचिव पदावर तात्पुरती पदोन्नती दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी, हे आदेश निघाल्याच्या तारखेपासून ३० 


दिवसामध्ये उप सचिव पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. संबंधित नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यांनी पदोन्नत झालेल्या 
अधिकाऱ्यांना विहित मुदतीत कार्यमुक्त करावे. 


षु . 


पदोन्नत अधिकाऱ्यांना संबंधित विभागाने उप सचिव पदावर रूजू करून घेऊन त्याबाबतच्या आदेशाची 


प्रत या विभागास तात्काळ पाठवावी. 


६. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०८०९१४२४२७३३०७ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 

V | N AYA K DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=62086e8da42b80ce1e183d1e9775b63142 

B A B U R A O b6a94941d6fa6ffe12c2ad5c605c23, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=1740045 18DCF8ACA2F592B0E3DB6 
7D519F7D7899F46BEBFB7A9970706B2C9983, 

M A N F cn=VINAYAK BABURAO MANE 
Date: 2023.08.09 14:27:28 +05'30' 

(वि.बा.माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे अ.मु.स./प्रधान सचिव . 

अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव- सर्व संबंधित मंत्रालयीन विभाग. 
आयुक्त, राज्य महिला आयोग, मुंबई. 

संबंधित सह /उप सचिव (आस्थापन) मंत्रालयीन विभाग. 


७. संबंधित सर्व अधिकारी (विभागामार्फत). 


. निवडनस्ती कार्या.१४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


